अखिल भारतीय da शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली 
यांच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०२१- 
२०२२ पासून रत्नागिरी येथे नवीन शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरु करण्यास 
मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


शासन निर्णय क्र. टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१८४/तांशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक: ११ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा :- १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१८४/तांशि-४, 


दि.२५/३/२०२१ 


२) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. वेस्टर्न/२०२१-२२/ 


१-९४४२०७९४०, 


दि.१५/७/२०२१, 


3) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे क्र.२/एनजीसी/न.शा.अ.म./६२३, 


दि.१५/७/२०२१ 


प्रस्तावना:- 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी त्यांच्या वर नमूद क्र.२ येथील 


दि.१५/०७/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी 
त्यांच्या वर नमूद क्र.३ येथील दि.१५/०७/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे रत्नागिरी 
येथे प्रत्येकी ६० प्रवेश क्षमतेच्या ५ अभ्यासक्रमांसह नवीन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरु 
करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने त्यांच्या दि.१५/७/२०२१ च्या पत्रान्वये दिलेल्या 


मान्यतेस अनुसरुन व संचालक तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ 
पासून रत्नागिरी येथे नवीन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरु करण्यास तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे खाळील खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ. | महाविद्यालयाचे नाव व अभ्यासक्रमाचे नाव प्रवेळा विद्यापीठ 

क्र पत्ता क्षमता 

१. | शासकीय अभियांत्रिकी | मेकट्रानिक्स इंजिनिअरींग ६० । डॉ.बाबासाहेब 
महाविद्यालय, सिव्हील व इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजिनिअरींग ६० आंबेडकर 
रत्नागिरी, थिबा आर्टिफिशिअल इंटेलिजेन्स व डेटा सायन्स ६० तंत्रशास्त्र 
पॅलेसजवळ, रत्नागिरी | इलेक्ट्रीकल इंजिनिअरींग ६० विद्यापीठ, 
eS फुड टेक्नॉंलॉजी व मॅनेजमेंट ६० लोणेरे 

एकूण: ३०० 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१८४/तांशि-४ 


अटीव शर्ती :- 
१) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित 
संस्थेस बंधनकारक राहील. 


२) सदर अभ्यासक्रमाच्या संलग्नीकरणासाठी संबंधित संबंधित विद्यापीठाची मान्यता/संळग्नीकरण घेणे 
आव्यक आहे. 


३) सदर पदवी अभ्यासक्रमांचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार/ 
पध्दतीनुसार करण्यात येतील. 

४ रॅगिंग संदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट,१९९९ यांची 
कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

५) याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून दिलेल्या अन्य 
अटी व शर्ती लागू राहतील. 

2. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०८१११६५६४२७९०८ असा आहे. हा आदेश 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 
Sanjay Audumbar 


Dharurkar : 
(संजय औ. धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१. संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. सहसंचालक, तंत्रशिक्षण, विभागीय कार्यालय, मुंबई 

3. कुलसचिव, बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे 

४. कक्ष अधिकारी (तांशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. कक्ष अधिकारी (तांशि-१/तांशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. संबंधित संस्था (संचालकांमार्फत) 

७. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली -११०००१ 

८. सहाय्यक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग), पश्चिम विभागीय कार्यालय, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, इंडस्ट्रियल इन्झुरस 
बिल्डींग, दुसरा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

९. निवड नस्ती (तांशि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


